आर्थिक वर्ष सन २००९-१० 


भरागणी क्र. बी -७, 
मुख्य लेखाशिर्ष ३०५१, बंदरे a विषगृहे 
(३०५१ ०७४९१) अंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबालत. 
शासन निर्णय 7 
गृह विभाग 


झासन मिर्णय पीएल॑एन ११०९/ प्र क्र ३०१/ बंदरे -२, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०६९, दिनाक २९ मार्च, २०१०. 


वाघ्या >- 2) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीएलएन ११०९/प्र क्र ३०१/नंदरे-२, 
दिनांक ०६ मार्च, २०१०. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र, 
ममेबो/मुकाअ/साअचिस/कोकण पॅकेज/ड्रेजिंग/३२२, दि.९ नोव्हेंबर, २००९. 


कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत बंदरातील गाळ उपसणी करण्याकरीता Sere युनिट 
खरेदी करण्यासाठी सन २००९-१० या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. नी-७, लेखाशिर्ष ३०५१ - बंदरे व 
दिपगृहे, १९०, सार्बजनिक क्षेत्र त्र इतर उपक्रम यांना सहाय्यक अनुदान, ०२ लहान नंदरे, (०९) मेरीटाईम 
बोर्डीस सहाय्यक अनुदान, (०१) (०६) नौकासमूहाची खरेदी (राज्य) (योजनांतर्गत) (३०५१ ०७४१), ३१, 
सहाय्य्क अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु.२० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
_ हानिधी डिसेंबर, २००९ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणी व्दारे मंजूर झालेला आहे: 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डासाठी १ कटर सक्शन SN ब २ स्त्रंथचलीत होपर नार्ज याच्या 
खरेदीसाठी रु. १६,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा कोटी वीस लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय 
किमतीच्या प्रस्तावास वरील "वाचा" येथील क्र. १ मधील दि. ६.३.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकौय मान्यता दिलेली आहे. 
या प्रयोजनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेले अनुदान महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला 
बितरोत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन Prete :- 

कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत बंदरातील गाळ उपसणी करण्याकरीता Sor युनिट खरेदी 
करण्यासाठी सन २००९-१० या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.२०,००,००,०००/- 
Ata रु. १६,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा कोटी वीस लक्ष फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात'येत आहे. 
2. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त निधी, अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) च्या माध्यमातून 
संगणकाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


er दी आला Seis ay अ कन 


2. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. बी-७, लेखाशिष्षं ३०५१ - dat ब दिपगृहे, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना सहाय्यक अनुदान, ०२ लहान बंदरे, (०१) मेरौटाईम बोर्डास 
सहाय्यक अनुदान, (०१) (०६) नौकासमृहाची खरेदी (राज्य) (योजनांतर्गत) (३०५१ ०७४१), ३९ 

सहाय्य्क अनुदाने (बेलनेत्त)ो" या लेखांशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच सदर खर्च सन 
२००९-१० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


¥. उपरोक्त तरतूद खर्च करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम als, 
मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
ष्‌. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन तर वित्त त्रिभागाच्या सहमतीने ब fara विभागाचा 


अनौपचारोक संदर्भ क्रमांक ६४/१०/व्यय-८, दि. २५ फेब्रुवारी, २०१० व क्र. ४७/१०/कोषा प्र-५, दि.२० 
, मार्च, २०१० अन्वये निर्गमित करण्यात येतं आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र wee http://www.maharashtra.gov.in या. 
वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००३२२१८ ४७२३००१ 
असा. आहे. * 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार St नावाने 


'? é 
aes : 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल-१ (लेखा न अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई री 
महालेखापाल-२ (लेखा व a लेखा परिक्षा), नागपूर डि 
अधिदान व लेखाधिकारी, भं 
निवासी लेखा अधिकारी, dat 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा एतींसह) 
विभाग (व्यव-८/ अर्थसंकल्प -११/ कोणा प्र-५), मंत्रालय;'मुंबई-३२ 

sre सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-- ३२ 

नियोजन विभाग, (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

निवडनस्ती (बंदरे-२) 


